नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास 
योजनेअंतर्गत राज्य हिस्सा रक्‍कम सन २०२१-२२ या 
वर्षाचा रु. ४.०० लाख व सन २०२२-२३ या वर्षाचा रु. 
८.०० लाख असे एकूण रु. १२.०० लाख निधी सन 
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून वितरीत 
करणेबाबत...... (२४०१ AVY 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२३ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२१/प्र.क्र.१५२/९-अओ, दि. ०९.०९.२०२१ 
कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अ, दि. २४.०८.२०२२ 
नारळ विकास मंडळाचे पत्र F.No.868/2013 विकास/॥)७/१॥॥॥8७1॥१, Dated: 31.12.2021 
नारळ विकास मंडळाचे पत्र F.No.868/201 3-DEV/Maharashtra, Dated: 20.01.2022 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/-३, दि. १२.०४.२०२३ 
संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.//कृआ/फळलो-२/ 
नावियो/ना.वि.यो/ना.रा.अ.मागणी/२५५५८/२०२३, दिनांक ०३ ऑगस्ट, 2023 
प्रस्तावना:- 

नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेची सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात अंमलबजावणीसाठी 
उपरोक्त वाचा क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. नारळ विकास मंडळ, 
कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर नारळ विकास मंडळाकडून निधी उपलब्ध 
करुन दिला जातो. त्यानंतर राज्य हिस्स्याचा निधी वितरीत केला जातो. नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी “राज्य 
शासनामार्फत विभागीय नारळ रोपवाटीकांची स्थापना” या बाबीकरीता ५०% प्रमाणे सन २०२१-२२ मधील केंद्र हिस्सा 
रु. ४.०० लाख निधी तसेच सन २०२२-२३ मधील केंद्र हिस्सा रु. ८.०० लाख निधी उपरोक्त वाचा क्र. ३ व ४ येथील 
पत्रान्वये थेट कृषि आयुक्‍्तालयाकडे उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळे सदर बाबीकरीता राज्य हिस्स्याचा ५०% 
प्रमाणे निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेअंतर्गत 'राज्य शासनामार्फत विभागीय नारळ 
रोपवाटीकांची स्थापना' या बाबीकरीता राज्य हिस्सा रक्‍कम सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता रु. ४.०० लाख व सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरिता रु. ८.०० लाख असे एकूण रु. १२.०० लाख (रुपये बारा लाख फक्त) निधी सन 
२०२३-२४ मधील तरतुदीमधून आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अे, 


२. वितरीत केलेला राज्य हिस्स्याचा निधी तालुका- जिल्हा रत्नागिरी येथील खालील रोपवाटिकांकरिता खर्च 
करण्यात यावा. 


सन रोपवाटिका भौतिक लक्षांक आर्थिक लक्षांक | केंद्र हिस्सा-४१०% | राज्य हिस्सा-५०% 
(रु. लाखात) (रु. लाखात) (रु. लाखात) 
२०२१-२२ | पोमेडी २५ हजार ८.०० ४.०० ४.०० 
2022-23 | पोमेडी 24 हजार 
१६.०० ८.०० ८.०० 
भाट्ये २५ हजार 
एकूण २४.०० १२.०० १२.०० 


३. या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्याकरिता कृषि आयुक्तालय स्तरावर सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच विभागीय स्तरावर विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
यांचे अधीनस्त असलेल्या लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचाळक ठाणे यांचे कार्यालय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पीत निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
मागणी क्र. डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 
(०३) रोपमळे, 
(03)(3¢) नारळ विकास बोर्ड पुरस्कृत विविध बाबीं करिता एकत्रित तरतूद राज्य हिस्सा (कार्यक्रम) 
33, अर्थसहाय्य (२४०१ ॥९४२) 
५. राज्य शासनाने विहीत केलेले नियम/सुचनांचे पालन करून लेखापरिक्षण करून निधी वितरणाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे. 


६. सदर sear, नियोजन विभागाचा अनो. संदर्भ क्र. ३६५/का. १४३१, दि. ०९.०९.२०२३ व वित्त विभागाचा 
अनौ. संदर्भ क्र. २५१/२३/व्यय-१, दि. २०.१०.२०२३ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं.-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8॥/१५॥॥9.9०५.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०२७११३३४८६००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अ, 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

99) अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, कोची- 
६८२०११ 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


१२) 
) 
) 
) 
) 
) 

१८)विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


93 
१४ 
१५ 


१९) लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सह संचालक यांचे कार्यालय, कोकण विभाग, ठाणे 
२०) उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे. 

२१) उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

२२) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, रत्नागिरी 

२३) कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

28) कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


